महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील जिल्हा शाल्यचिकित्सक संवर्गातील 
पदस्थापनेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन Seal क्रमांकः पदस्था-२०२१/प्र.क्र.१५०/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन आदेशा क्र. पदस्था-२०२१/प्र.क्र. १०८/सेवा-२, 
दि. ११.०५.२०२१ 


शासन आदेश - 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४)(दोन) व कलम ४(५) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील 
वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील जिल्हा शल्यचिकित्सक संवर्गातील डॉ. माणिक प्रभाकर 
सांगळे हे सध्या पदस्थापनेविना असल्याने त्यांची खालीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


शं डॉ. माणिक प्रभाकर सांगळे, तत्कालिन | सहायक संचाळक (वैद्यकीय), उपसंचालक, 
जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा | आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांचे 
रुग्णालय, धुळे. (सध्या पदस्थापनेविना) कार्यालय (रिक्‍त पदी) 


२. डॉ. माणिक प्रभाकर सांगळे यांनी वरील पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरित हजर होऊन त्याबाबतचा 
रुजू अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा (9), मुंबई व शासनास सादर करावा. 


३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४ पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास त्यांचेविरुध्द आयुक्तालयाने वेळीच प्रशासकीय 
कारवाई सुरु करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी 
वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास 
ते शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


9. सदर आदेठा तात्काळ stor येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२१/प्र.क्र. १५०/सेवा-२ दि.०९.०८.२०२१ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०५१४४६४४२९१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


१ 


A 


3 


2) x 


4 


Nn S&S & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ve 


१४) 


Digitally signed by UMESH DHARMA RATHOD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fa30eef6a9e239e9b4f8129a1b10556b20319bbec 


898d94f4e0e028a365fcec5, 
pseudonym=62CCEE9182ECEDD168EDA45049565607C88 
E7DD1, 
serialNumber=3667A98F6D3E5FOED5652697D674C2EB05 


D852DD34F87FDA6A20696C80787981, cn=UMESH 
DHARMA RATHOD 


Date: 2021.08.09 11:53:43 +05'30' 
(डॉ. उमेश ध राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला 

सहायक GASH, आरोग्य सेवा (वैद्यकीय), अकोला 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, धुळे 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 


१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे / अकोला 
११ 
१२ 
१३) डॉ. माणिक प्रभाकर सांगळे, तत्कालिन जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय धुळे 


मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 
मा.अपर मुख्य सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 


(सध्या पदस्थापनेविना) यांना (संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती (सेवा -२) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


